महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः नासेमं १२२४/प्र.क्र.७९/प्रश्ञा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ जुले, २०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या उप सचिवांची 
प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
Pa | 2 हरे. ee षु 
i श्री. अंबादास साहेबराव | उप सचिव | सामान्य प्रशासन विभाग कृषि, पक्ुसंवर्धन, 
चंदनशिवे दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र व का), 
दि.२५.०८.२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११६५९०६४६०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 
Pp RA S H A N T DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8808a7686c8d5 106a1fe553bcee5455c94da9 


SHRIDHAR 2. तीत 
SHELAR a 
(प्र. श्री. होलार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे .मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः नासेमं १२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 
५. सह /उप सचिव (आस्थापना), कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग/ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित सह सचिव (विभागामार्फत). 
७. निवड नस्ती प्रशा-१ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


